सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

मंगळवार , फेब्रुवारी १४ , २०२३ / माघ २५ , शके १ ९ ४४ 


वर्ष ९ , अंक ९ ] 


असाधारण क्रमांक १५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


नगरविकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ . 

अधिसूचना 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ११.०० 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीबी -४३२३ / यु.ओ.आर .७ / प्र.क्र .१८ / २०२३ / नवि- ११. - ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना 
क्र . टीपीबी -४३८५ / ४०१ ९ ८ / प्र.क्र . ७७६ / ८५ / नवि -५ , दिनांक २६ मे १ ९ ८७ अन्वये जी / उत्तर प्रभागातील धारावी क्षेत्रासाठी सुधारित 
विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मंजूर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जी / उत्तर प्रभागातील ' धारावी ' नावाने ओळखले जाणारे क्षेत्र हे अविकसित असल्याने सदर क्षेत्राचा सर्वसमावेशक 
नियोजन पद्धतीने विकास करणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेऊन त्यानुसार याबाबतीत तातडीने उपाययोजना करावयाच्या हेतुने 
शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीबी -४३८७ / १७ ९ ८ / प्र.क्र . ३१७/८७ / नवि -५ , दिनांक १६ जून १ ९ ८७ अन्वये महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांची सदरहु अधिसूचनेमध्ये निर्धारित केलेल्या धारावी क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
नेमणूक केली होती ; 


आणि ज्याअर्थी , शासन गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाने अधिसूचना क्र . एसआरपी- १० ९ ५ / प्र.क्र . ३७ / गृहनिर्माण कक्ष , 
दि . १६ डिसेंबर १ ९९ ५ अन्वये “ झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण ” यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ अ नुसार 
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने ठराव क्र . ५३८२ , दि . १४ डिसेंबर १ ९९ ८ अन्वये धारावी क्षेत्रासाठी 
म्हाडाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली नेमणूक रद्द करण्याबाबत शासनास विनंती केली होती ; 


( १ ) 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने गृहनिर्माण विभागाकडील शासन निर्णय क्र . झोपयो २००३ / प्र.क्र . १८ ९ / झोपसु -१ अ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २००४ 
अन्वये धारावी विकास कृती योजना राबविण्याचा तसेच धारावी क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण 
म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे ; 

भाग एक ( को . वि . पु . ) १५-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४ , २०२३ / माघ २५ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीबी -४३०३ / ३२२ / प्र.क्र .५६ / ०४ / नवि- ११ , दिनांक ९ मार्च २००५ 
अन्वये सदरहू अधिसूचनेच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार धारावी क्षेत्रातील सेक्टर - १ ते ४ चे नियोजन व विकास करण्यासाठी 
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० ( १ बी ) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे ; 


२ 


, 


आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीबी - ४३०८ / ३४ ९९ / प्र.क्र .८३ / ० ९ / नवि- ११ , दिनांक २५ जून २०० ९ 
अन्वये सदरहू अधिसूचनेच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार धारावी क्षेत्रातील सेक्टर -५ चे नियोजन व विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी 
पुनर्विकास प्राधिकरणाची उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० ( १ बी ) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उप प्रमुख अभियंता , धारावी पुनर्वसन प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
प्राधिकरण ” असा करण्यात आलेला आहे . ) यांनी दि . २१ जानेवारी २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे सदर पत्रात नमूद केल्यानुसार रेल्वेच्या जमिनीचा 
( अंदाजे १३.९ ८ हेक्टर ) धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत तसेच सदर रेल्वेच्या क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास 
प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करणेबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० ( १ बी ) अन्वये अधिसूचना निर्गमित 
करण्याबाबत शासन नगरविकास विभागास विनंती केली आहे . आणि ज्याअर्थी , सदर पत्रात नमूद आहे की , धारावी क्षेत्रालगत असलेल्या 
रेल्वे जमिनीचा धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये समावेश करण्याबाबत उक्त प्राधिकरण व रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण ( आरएलडीए ) 
यांचेमध्ये दि . ३ मार्च २०१ ९ रोजी सामंजस्य करार झाला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासन गृहनिर्माण विभागाकडील शासन निर्णय क्र . धापुप्र- २०२२ / प्र.क्र .८७ / झोपसु , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ सदर शासन निर्णय " असा करण्यात आलेला आहे . ) अन्वये सदरहू सामंजस्य करारास मान्यता दिली असून 
सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट क्र . १ मध्ये नमूद केल्यानुसार धारावी अधिसूचित क्षेत्रांतर्गत असलेल्या रेल्वेच्या अंदाजे ६.२३ 
हेक्टर क्षेत्र जमिनीचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यास तसेच सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट क्र . २ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार धारावी अधिसूचित क्षेत्रालगतच्या रेल्वेच्या अंदाजे १२.९ १ हेक्टर क्षेत्र असलेल्या जमिनीचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प धारावी 
अधिसूचित क्षेत्रामध्ये समावेश करण्यास ( यापुढे नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या ६.२६ हे . + १२.९ १ हे . या जमिनीचा उल्लेख “ उक्त 
क्षेत्र ” असा करण्यात आलेला आहे . ) सदर शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे . आणि ज्याअर्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी , धारावी 
पुनर्विकास प्रकल्प यांनी दि . १२ जानेवारी २०२३ रोजीचे पत्रान्वये शासन नगरविकास विभागास कळविले आहे की , रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट 
ऑथोरीटी ( आरएलडीए ) आणि उक्त प्राधिकरण यांचे मध्ये दि . १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी अंतिम करारनामा निष्पादित करण्यात आलेला 
आहे . त्याअनुषंगाने शासन नगरविकास विभागाने दि . २८ सप्टेंबर २००२ चे शासन निर्णयानुसार त्याबाबतची अधिसूचना निर्गमित करून 
उक्त क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी विनंती 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासन गृहनिर्माण विभागाकडील दि . २८ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा शासन निर्णय , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , धारावी 
पुनर्विकास प्रकल्प यांची विनंती व उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता , त्याअनुषंगाने अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याची 
शासनाची खात्री झाली आहे . 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १ बी ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तीचा वापर करून 
शासन याद्वारे : 


( अ ) खालील परिशिष्टामध्ये विशेषत्वाने नमूद केलेले क्षेत्र हे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये समावेश 
करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे घोषित करीत आहे . तसेच , 


( ब ) खालील परिशिष्टामध्ये विशेषत्वाने नमूद केलेले सदरहू क्षेत्राचे नियोजन व विकास करण्यासाठी " झोपडपट्टी पुनर्विकास 
प्राधिकरण ” ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करत आहे . तसेच , 

( क ) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा सदर अधिसूचना अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 


i ) शासन गृहनिर्माण विभागाकडील शासन निर्णय क्र . धापूप्र -२०२२ / प्र.क्र .८७ / झोपसु , दि . २८ सप्टेंबर २०२२ चे परिशिष्ट -१ मध्ये 
नमूद रेल्वेची जमीन ( अंदाजे क्षेत्र ६.२६ हे . ) आणि ज्याच्या चतुः सीमा : 

: 


Sr. No. 

1 

2 

3 

4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४ , २०२३ / माघ २५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 


5 


Direction 

On North 

On or toward North West 
On or toward North East 

On or toward East 


On or toward South 

ii ) शासन गृहनिर्माण विभागाकडील शासन निर्णय क्र . धापूप्र -२०२२ / प्र.क्र .८७ / झोपसु , दि . २८ सप्टेंबर २०२२ चे परिशिष्ट -२ 
मध्ये नमूद रेल्वेची जमीन ( अंदाजे क्षेत्र १२.९ १ हे . ) आणि ज्याच्या चतुः सिमा 


3 

4 

5 


Sr. No. | Direction 

1 

On North 

2 

On or toward North West 


On or toward West 

On or toward South 

On or toward East 


Bounded by 

Existing Dharavi Main Road 
Muslim Cemetery 

Existing Jasmin Mill Road 

Develop properties excluded from DRP 
( Diamond Apartment , Ghasitiya Ram Halwai , 
| Jasmin Mill ) . 

DRP Area Shahu Nagar 


Bounded by 

Central Railway Harbor Tracks 

Central Railway Harbor Tracks and Western 
Railway Tracks . 

Western Railway Track 

Dadar Railway Station End 

Takandas Kataria Marg 


सदर अधिसूचनेची प्रत व नकाशा निरीक्षणाकरिता पुढील एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये खालील कार्यालयामध्ये उपलब्ध असेल 
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , ५ वा मजला , गृहनिर्माण भवन , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई - ५१ . 

उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई , इन्सा हटमेंट , ई - ब्लॉक , महापालिका मार्ग , मुंबई - ०१ . 


भाग एक ( को . वि.पु ) - १५ - २ 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदा / नियम ) या वेबसाइटवरदेखील प्रसिद्ध 

करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे उप सचिव . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४ , २०२३ / माघ २५ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 7th February , 2023 . 
NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4323 / UOR - 7 / CR - 18 / 2023 / UD - 11. - Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPB - 4385 / 40198 / CR - 776 / 85 / UD - 5 , dated the 26th May 1987 has 
sanctioned a Revised Development Plan for Dharavi Area from " G " North Ward under the provisions 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considered that areas from ' G ' North ward known 
as " Dharavi Area " was in undeveloped condition and need to be developed in a comprehensive manner 
and for this purpose , to take urgent and appropriate steps for the said development , Government 
of Maharashtra Urban Development Department vide Notification No. TPB - 4387 / 1798 / CR - 317 / 87 / 
UD - 5 , dated 3rd June 1987 had appointed Maharashtra Housing and Area Development Authority 
as the Special Planning Authority for Planning and Development of " Dharavi Area " more specifically 
defined in the schedule therein ; 


Whereas , for Dharavi Area , Government of Maharashtra by Notification Housing and Special 
Assistance Department , vide Notification No. SRP - 1095 / CR - 37 / Housing Cell , dated 16th December 
1995 , has appointed " Slum Rehabilitation Authority " under provision of section 3A of Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 for Slum Redevelopment ; 


And whereas , the Maharashtra Housing and Area Development Authority by Resolution 
No. 5382 of 14th December 1998 , has requested the State Government to denotify Maharashtra 
Housing and Area Development Authority for Dharavi Area ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Government Resolution of Housing 
Department No. - 2003 /../- 2-31 , dated 4th February 2004 had resolved to implement 
Dharavi Development Action Plan and to declare " Slum Rehabilitation Authority " as Special Planning 
Authority for the said Area ; 


And whereas , the State Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPB - 4303 / 322 / CR - 56 / 4 / UD - 11 , dated 9th March 2005 has appointed Slum Rehabilitation 
Authority as the Special Planning Authority for the Planning and Development of Dharavi Area 
namely Sector 1 to 4 , more specifically defined in the Schedule therein , under sub - section ( 1B ) of 
section 40 of the said ; 


And whereas , the State Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPB - 4308 / 3499 / CR - 83 / 09 / UD - 11 , dated 25th June 2009 , has appointed Slum Rehabilitation 
Authority as the Special Planning Authority for the Planning and Development of Dharavi Area 
namely area of Sector 5 , more specifically defined in the Schedule therein , under sub - section ( 1B ) of 
section 40 of the said Act ; 


And whereas , Dy . Chief Engineer , Dharavi Redevelopment Project Slum Rehabilitation 
Authority ( hereinafter referred to as " the said Authority " ) vide his letter dated 21st January 2020 
has requested Government in Urban Development Department to issue notification under sub 
section ( 1B ) of section 40 of said Act to include Railway land admeasuring about 13.98 Hector as 
specified therein , in Dharavi Notified Area and to declare Slum Rehabilitation Authority as Special 
Planning Authority for said railway land area . And whereas , it is stated in said letter that the 
Memorandum of Understanding ( MoU ) is signed between Railway Land Development Authority 
( RLDA ) and the said authority regarding the transfer of Railway land adjacent to Dharavi Notified 
Area ( DNA ) on March 3 , 2019 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४ , २०२३ / माघ २५ , शके १ ९ ४४ 

And whereas , the Government in Housing Department vide GR No. धापूप्र -२०२२ / प्र.क्र .८७ / झोपसु , 
dated 28th September 2022 ( hereinafter referred to as " the said G.R. " ) has accorded sanction to the 
aforesaid MoU and Further has granted permission to include the 6.23 Hector Railway land situated 
in DNA in Dharavi Redevelopment Project as specifically described in the schedule - 1 appended to 
said GR , and to include the Railway land of approx . area of 12.91 Hector adjacent to DNA in Dharavi 
Redevelopment Project as specifically described in the schedule - 2 appended to said GR . [ hereinafter 
this newly included land ( approx . 6.26 Hector + 12.91 Hector ) in Dharavi Redevelopment Project 
along with Dharavi Notified Area is referred to as " the said Area " ] . And whereas , C.E.O. Dharavi 
Redevelopment Project vide his letter dated 12th January 2023 has informed the Government in 
Urban Development Department that Definite Agreement is now executed between RLDA and the 
said Authority on dt . 18th October 2022 and thereby requested , Government in Urban Development 
Department to issue notification as per GR dated 28th September 2022 so as to appoint the said 
Authority as Special Planning Area for the said Area ; 


And whereas , after considering the Government in Housing Department's GR dated 
28th September 2022 , request of C.E.O. Dharavi Redevelopment Project and considering the above 
stated facts , Government is of the opinion that the necessary Notification is required to be issued ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1B ) of section 40 of the said 
Act and all powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby : 


Schedule 

( i ) Railway land having area ( Approx . 6.26 Hector ) as specified in Schedule - 1 of Government in 
Housing Department G.R. No. - 2022 /../ , dated 28th September 2022 and bounded on : 


5 

6 


Sr. No. 

1 

2 

3 

4 


( A ) Sanctions and declares that the said Area more specifically as described in the Schedule 
given below , is included in Dharavi Notified Area ( DNA ) and in Dharavi Redevelopment Project . 


3 

4 


( B ) Appoints " Slum Rehabilitation Authority " as the Special Planning Authority for the 
said area for planning and development more specifically defined in the schedule here under : 
( C ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of 
coming into force of this Notification . 


LO 


5 


Direction 

On North 

On or toward North West 

On or toward North East 

On or toward East 


On or toward South 

On or toward West 


( ii ) Railway land having area ( Approx . 12.91 Hector ) as specified in Schedule - 2 of Government 
in Housing Department G.R. No. - 2022 / 4.5.00 / 34 , dated 28th September 2022 bounded on : 
Sr. No. Direction 

1 

2 


On North 

On or toward North West 


Bounded by 

Existing Dharavi Main road 

Muslim Cemetery 

Existing Jasmin Mill road 


On or toward West 

On or toward South 

On or toward East 


Develop properties excluded from DRP ( Diamond 
Apartment , Ghasitiya Ram Halwai , Jasmin Mill ) 
DRP Area Shahu Nagar 

Western Railway Track 


Bounded by 

Central Railway Harbor tracks 

Central Railway Harbor tracks and Western 
Railway tracks 

Western Railway Track 

Dadar Railway Station End 

Takandas Kataria Marg 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४ , २०२३ / माघ २५ , शके १ ९ ४४ 

A copy of this Notification along with plan shall be made available for inspection for a period of 
one month at the following offices : 


૬ 


( 1 ) Dharavi Redevelopment Project Slum Rehabilitation Authority , 5th Floor , Grihanirman 
Bhavan , Bandra ( E. ) , Mumbai - 51 . 


( 2 ) Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , ENSA Hutment , Mahapalika Marg , 
Mumbai . 


This Notification shall also made available on Government of Maharashtra website : 
www.Maharashtra.gov.in ( Act / Rule ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


